राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
वैधानिक विकास मंडळासाठी असलेळी ९ पदे 
दि.३१.७.२०२१ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- आस्थाप २०१७/८२/प्र.क्र.३१(भाग-२)/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ मे, २०२१ 


वाचा:- 9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- आस्थाप 
२०१७/८२/प्र.क्र.३१(भाग-२)/२०-अ,दि.२६.०२.२०२१. 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१. 


३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.१५/का-१४२६, 
दिनांक २९.४.२०२१. 
प्रस्तावना:- 


राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळाच्या ९ अस्थायी पदांना 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २६.२.२०२१ अन्वये दिनांक ३०.४.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 


आली होती. 


मंत्रिमंडळ निर्णय दिनांक २७.११.२०१४ नुसार, राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास 
मंडळाना देण्यात आलेली मुदत दि.३० एप्रिल, २०२० रोजी संपुष्टात आली आहे. त्यानंतरच्या मुदतवाढीबाबत 
अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. तथापि वैधानिक विकास मंडळाचे कामकाज सुरु असल्याने सदर ९ अस्थायी 


पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळासाठी असलेल्या ९ अस्थायी 
पदांना खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे दिनांक १.५.२०२१ ते दिनांक ३१.७.२०२१ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास 


या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पदनाम व वेतनश्रेणी | पदनिर्मितीचा शासन निर्णय | दि.३१.०८.२०२० | लेखाशिर्ष 
व दिनांक पर्यंत पदे चालू 
ठेवण्याचा निर्णय 
ES २ ३ a oe ५ & 
राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळाची अस्थायी पदे 
। राज्यपालांचे उप सचिव, | १ | शासन निर्णय सा.प्र.वि. क्र. | शासन निर्णय, | २०१२, राष्ट्रपती, 
भाप्रसे आरएजे-१०९४/ सामान्य प्रशासन | उपराष्ट्रपती, 
Level of Pay Matrix ३९१/प्र.क्र.२५/९४/ विभाग, राज्यपाल, संघराज्य 
= २०-अ, दि.३१.०३.१९९४ क्रमांक:- क्षेत्राचे प्रशासक, 
आस्थाप- (०३) राज्यपाल / 
२०१७/८२/प्र.क्र | संघराज्य क्षेत्र 
.३१/२०-अ, प्रशासक 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०१७/८२/प्र.क्र.३१(भाग-२)/२०-अ 


दि (०९०) सचिवालय 
१७.०२.२०२० (००) (०१) सचिवालय 
(भारित) (अनिवार्य) 
(२०१२ ००१४) 
२. उप संचालक शासन निर्णय सा.प्र.वि. क्र.। वरील प्रमाणे | वरील प्रमाणे 
(गट-आ), आरएजे -१००९/ 
एस-२० ५६१००- ५७२/प्र.क्र.२७८/०९/ २०-अ, 
१७७५०० दि.२.१२.२००९ 
३. लघुलेखक शासन निर्णय सा.प्र.वि. | वरील प्रमाणे | वरील प्रमाणे 
(उच्च श्रेणी) क्र.आरएजे-१०९४/३९१/ 
एस-१५ ४१८००- प्र.क्र.२५/९४/२०-अ, 
१३२३०० दि.३१.०३.१९९४ 
हं सहायक लेखाधिकारी शासन निर्णय सा.प्र.वि. । वरील प्रमाणे । वरील प्रमाणे 
(गट-ब), म.वि.ले.से. क्र.आरएजे-१०९४/९८० 
एस-१५ ४१८००- /प्र.क्र.७९/९४/२०-अ, 
१३२३०० दि.२४.१०.१९९४ 
षु. सहाय्यक शासन निर्णय सा.प्र.वि. क्र.। वरील प्रमाणे | वरील प्रमाणे 
एस-०८ २५५००- ARV  -१०९४/ ३९१/ 
८११०० प्रक्र.२५/९४/२०-अ, 
दि.३१.०३.१९९४ 
६. लिपिक-टंकलेखक शासन निर्णय सा.प्र.वि. क्र.। वरील प्रमाणे | वरील प्रमाणे 
एस-०६ १९९००- ARV  -१०९४/ ३९१/ 
६३२०० प्र.क्र.२५/९४/२०-अ, 
दि.३१.०३.१९९४ 
श्‌ वाहन चालक शासन निर्णय सा.प्र.वि. क्र.। वरील प्रमाणे | वरील प्रमाणे 
एस-०६ १९९००- आरएजे -१०९४/ 
६३२०० प्र.क्र.३२/९४/२०-अ, 
दि.२४.०१.१९९४ 
८. | शिपाई शासन निर्णय सा.प्र.वि. क्र.। वरील प्रमाणे | वरील प्रमाणे 
एस-०१ १५०००- आरएजे-१०९४/ 
४७६०० ३९१/प्र.क्र.२५/९४/२०-अ, 
दि.३१.०३.१९९४ 
एकूण पदांची संख्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप २०१७/८२/प्र.क्र.३१(भाग-२)/२०-अ 


२. सदर पदांवर होणारा खर्च उपरोक्त परिशिष्टातील स्तंभ २ मध्ये नमूद पदासमोर स्तंभ ६ मध्ये 
दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखालील सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ह. सदर आदेश नियोजन विभागाच्या अनौ. सं.क्र.९/२०२१, दिनांक २९.४.२०२१ अन्वये दिलेल्या 
अभिप्रायानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥///५/.॥॥8॥॥8॥७५॥॥७.9०५.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५०३१३०४०९४००७ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SATISH KARBHARI कणा यात 


i 400032, st=Mal y 
2.5.4.20=96b5b527d7 131539d3b3eb3ba523bb35 1 4dd3d3437a78ac0f73c6d8043 
215729, 


serialNumber=062762067261 3cbef6f2cO0d 1 e97 183870a4a77839246128dcaasd4 
831ff2947, cn=SATISH KARBHARI JONDHALE 
Date: 2021.05.03 13:09:57 +05'30' 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
२. मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
ष्‌. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (राज्यपालांचे सचिव कार्यालयामार्फत) 
६. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
उपसचिव (कार्या-१४२६) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प-१४, वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032. 
. कार्यासन क्रमांक २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
qo. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


